बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ च्या कलम ५४ नुसार संस्थांच्या तपासणीसाठी 
राज्य व जिल्हास्तरावर तपासणी समिती गठित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.बालगृ-२०१७/प्र.क.२११/का ८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ मार्च, २०१८. 


वाचा : १. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५. 
२. केंद्रिय आदर्श बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम ,२०१६. 
३. शासन निर्णय बालगृ २०१५/प्र.क्र.५०/का-८ दि. २७ऑक्टोबर, २०१७. 
४. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

१. केंद्र शासनाचा बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ हा जानेवारी २०१६, 
पासून देशभरात लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या कलम ५४ नुसार अधिनियमांतर्गत 
नोंदणीकृत तसेच मान्यता प्राप्त संस्थांच्या तपासणीसाठी राज्य व जिल्हास्तरावर 'तपासणी समिती' 
गठित करण्याबाबत तरतूद आहे. 

२. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2094 अंतर्गतच्या कलम ११० अन्वये राज्य 
शासनाचे महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८, दि. १३.३.२०१८ च्या 
अधिसूचनेद्वारा प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. राज्यशासनाच्या सदर नियम ४३ मधील तरतूदी विचारात 
घेऊन राज्यस्तरीय तपासणी समिती आणि जिल्हास्तरीय तपासणी समिती गठित करण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती . 

शासन निर्णय-: 

१. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या अनुषंगाने 'विधी संघर्ष ग्रस्त 
बालके' आणि 'काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके' यांच्यासाठी कलम २ (२१) मध्ये नमूद 
व्याख्येनुसार बालकांना निवासी सेवा पुरविणा-या शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांची वेळोवेळी तपासणी 
करणे आवश्यक आहे. आता या शासन निर्णयान्वये सदर संस्थांच्या तपासणीसाठी खालीलप्रमाणे 
राज्यस्तरीय तपासणी समिती व जिल्हास्तरीय तपासणी समितीचे गठन करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१७/प्र.क.२११/का ८ 


(I) राज्य तपासणी समिती :- 


शि सदस्य सचिव महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटीचा तथा आयुक्त, महिला व | अध्यक्ष 
बाल विकास,आयुक्‍तालय,पुणे 

२ | तपासणी समितीच्या अध्यक्षाने नियुक्‍त केल्याप्रमाणे मंडळातील किंवा समितीतील | सदस्य 
प्रतिनिधी 

3 | राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा प्रतिनिधी सदस्य 

४ | राज्य दत्तकग्रहण स्त्रोत संस्था,(5/॥3/), कार्यक्रम व्यवस्थापक सदस्य 

५ | आरोग्य विभागाने शिफारस केलेला वैद्यकीय तज्ज्ञ सदस्य 

६ | तपासणी समितीच्या अध्यक्षाने नियुक्‍त केल्याप्रमाणे बाल संरक्षण तज्ज्ञ सदस्य 

७ | तपासणी समितीच्या अध्यक्षाद्वारे नियुक्‍त केलेला स्वयंसेवी संघटनेचा प्रतिनिधी । सदस्य 

८ | तपासणी समितीच्या अध्यक्षाद्वारे नियुक्‍त केळेला नामांकित सामाजिक कार्यकर्ता | सदस्य 

९ | उपायुक्‍त (बाल विकास),महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे सदस्य-सचिव 


उपरोक्त प्रमाणे गठित राज्य तपासणी समिती खालीलप्रमाणे कार्ये करील :- 


१. राज्यातील बालकांची काळजी घेणाऱ्या सर्व निवासी संस्थांची महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय 
(मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ च्या नमुना ४१ नुसार तपासणी करणे. 

२. बालकांचे वास्तव्य असलेल्या संस्थांमध्ये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके 
आहेत याची निश्चिती करण्यासाठी अश्या संस्थांची याहच्छिक (Random) तपासणी करणे. 

३. राज्य तपासणी समिती आपला तपासणी अहवाल सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करील. 

४. TS A (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ आणि त्या अनुषंगाने लागू करण्यात 
आलेले नियम यांच्या तरतुदीनुसार संस्थांची सुधारणा आणि विकासाची कार्यवाही करण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांना शिफारस करणे. 
५. बालकांच्या हिताकरिता संस्थेला भेट देऊन बालकांशी संवाद साधणे आणि त्यांचे अभिप्राय 
घेणे. 

(Il) जिल्हा स्तरीय तपासणी समिती :- 


जिल्हा दंडाधिकारी अध्यक्ष 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य 
बाल हक्‍क, संगोपन, संरक्षण व कल्याण या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या | सदस्य 
नागरी समूहाचा एक सदस्य 

४ | बाल कल्याण समितीचा एक सदस्य सदस्य 

५ | बालन्याय मंडळाचा एक सदस्य सदस्य 

६ | बालकांसोबत काम करण्याचा अनुभव असलेला एक मानसोपचार तज्ज्ञ । सदस्य 

७ | जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी सदस्य-सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१७/प्र.क.२११/का ८ 


उपरोक्त प्रमाणे गठित जिल्हा तपासणी समिती खालीलप्रमाणे कार्य करील:- 


१, 


षु. 


2. 


महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ च्या नमुना ४१ मध्ये 
जिल्ह्यातील सर्व बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थांची तपासणी करणे. 


. जिल्हयातील बालकांचे वास्तव्य असलेल्या संस्थांमधील सुविधांची तपासणी किमान तीन 


महिन्यातून एकदा करणे. 


. जिल्हा तपासणी समिती निष्कर्षाचा अहवाल जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य 


बाल संरक्षण सोसायटी यांच्या मार्फत आवश्‍यकतेनुसार राज्य शासनाकडे सादर करणे आणि 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ आणि त्याखाली करण्यात आलेले 
नियम याच्या तरतुदीनुसार बाळकांची काळजी घेणा-या संस्थांची सुधारणा आणि विकास 
करण्यासाठी सूचना करणे. 


. बालकांच्या हिताकरिता संस्थेला भेट देऊन बालकांशी संवाद साधून त्यांचे अभिप्राय घेणे. 


जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा तपासणी समितीच्या अहवाळावर आवश्‍यक तो पाठपुरावा 
करण्याची कार्यवाही करेल आणि कार्यवाहीचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण 
सोसायटी यांचेमार्फत आवऱ्यकतेनुसार राज्य शासनाकडे सादर करील. 


राज्यस्तरावरील तपासणी समितीमध्ये अशासकीय व्यक्तींच्या नियुक्ती करीता आयुक्‍त 


महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे तथा अध्यक्ष ,राज्य तपासणी समिती हे खालीलप्रमाणे 


कार्यवाही करतील :- 


१, 


ce 


अशासकीय Aaa नामांकने प्राप्त करुन घेण्यासाठी आयुक्‍त महिला व बाल विकास हे 
वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करतील. 


. इच्छुक व्यक्तींची नामांकने प्राप्त झाल्यावर त्यांची छाननी करुन योग्य व्यक्तींची तपासणी 


समिती सदस्य म्हणून अध्यक्ष नियुक्‍ती करतील. 


. अशासकीय सदस्यच्या नियुक्‍ती करताना सदर व्यक्‍ती किमान पदवीधर असून तिला बाल 


हक्‍क, काळजी, संरक्षण आणि कल्याण क्षेत्रातील किमान १० वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 
राहील.तसेच तिचे वय ३५ पेक्षा कमी व ६५ पेक्षा जास्त नसावे. 


. अज्ञासकीय सदस्यांचा काळावधी नेमणूकीपासून तीन वर्षाचा राहील. 


जिल्हास्तरावरील तपासणी समितीमध्ये अशासकीय व्यक्तींच्या नियुक्‍ती करीता जिल्हा 


महिला व बाल विकास अधिकारी अध्यक्ष जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार खालीलप्रमाणे 


कार्यवाही करतील :- 


१, 


अशासकीय व्यक्तींची नामांकने प्राप्त करुन घेण्यासाठी जिल्हा महिळा व बाळ विकास 
अधिकारी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करतील. 


. इच्छुक व्यक्तींची नामांकने प्राप्त झाल्यावर त्यांची छाननी करुन योग्य व्यक्तींची नियुक्‍ती 


करतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१७/प्र.क.२११/का ८ 


३. अशासकीय सदस्यच्या नियुक्‍ती करताना सदर व्यक्‍ती किमान पदवीधर असून तिला बाल 
हक्‍क, काळजी, संरक्षण आणि कल्याण क्षेत्रातील किमान १० वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक 
राहील.तसेच तिचे वय ३५ पेक्षा कमी व ६५ पेक्षा जास्त नसावे. 

४. अशासकीय सदस्यांचा कालावधी नेमणूकीपासून तीन वर्षाचा राहील. 


४. अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. बैठक/२०१२- प्र.क्र.१/सेवा-५ 
दि.२४.५.२०१२ अन्वये बैठक भत्ता व शासन निर्णय क्र.प्रवास/१०१०- प्र.क्र.२/सेवा-५ ,दि ३.३.१० . 
मधील परिच्छेद-१२ मधील तरतुदीनुसार प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. यासाठीचा खर्च एकात्मिक 
बाल संरक्षण योजने अंतर्गतच्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. उपरोक्तप्रमाणे राज्य तपासणी 
समिती व जिल्हा तपासणी समिती आस्तित्वात येणेबाबत आवऱ्यक कार्यवाही सर्व संबंधितांनी 
तातडीने करावी. 


दघ. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२२१५२३२१४४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


+ Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
mM ita attat ray DN: c=IN, o=Governmen' it Of Maharashtra, ou=Women And 
Child Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187al ef6de2dd57c169 


Nivatkar र eu i 
(स्मिता निवतकर) 
सोबत-नमुना क्र. ४१ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Ne 
ci 


Ee) 


मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,पमुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 
मा.मंत्री (मव बा वि)/ राज्यमंत्री (म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्राळय ,मुंबई . 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
आयुक्‍त , महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे. 
महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

पृष्ठ ५ पैकी ४ 


AD 


AN 


ioe 


o~ 
ae 


xn 


S 


(३ 


~~ ree WS  *-><। Ti *-> |. *- hl 


2) 


ae] 
[*] 


ae) 
=o 


oO Oo 
AN AD 
~~ > iTS  ><« *५-< 


ae) 
9८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१७/प्र.क.२११/का ८ 


) संचालक,लेखा व कोषागरे संचालनालय,म.रा.मुंबई 

) संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई 

१७) सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
) 
) 


उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७/कोषा-प्रशा-२), नियोजन विभाग (का-१४७२) 
मंत्रालय,मुंबई -३२, 

२०) सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 

२१) सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
२२) निवड नस्ती का-८ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


नमुना ४१ 
[नियम (३)४३आणि नियम (९)४३पहा ] 
तपासणी समितीव्दारे तपासणी 
(योग्य असेल ते भरावे) 
पेटीचा lacy cease Pe bel बेळे see Sa 


संस्था तपासणी करणाऱ्या अधिकार्‍यांचे नावे 


का 
अ. सर्वसामान्य माहिती 


संस्थेचे नाव पत्ता 


ii नोंदणी क्र (बाल न्याय अधिनियम २०१५ अंतर्गत) 


निर्गमित केल्याचा दिनांक ----------------------- 


Ged Wd असल्याचा दिनांक ------------------- 


iii, Tora काळजी घेणाऱ्या PA राणण GAT --------------------------------------- 


७. अधिकाऱ्याचप्रशारी जंधिकांव्यांचे ताव 5555551 


४ PEI So emis नककी SoC) SIRT Gl ea et 


५. संस्थेचा प्रकार (योग्य नसेल ते खोडावे ) 


निरिक्षण गृह/विशेषगृह/सुरक्षित जागा/बालगृह/खेले निवारागृह/इतर कोणतेही (तपश्लील द्यावा) 


vil. जर संस्थेस राज्य शासना कडून अनुदान/सहाय्य प्राप्त होत असल्यास शासकीय विभागाचे नाव 


vill जर शासकीय संस्था असेल: 


i, संस्थेची मंजुर संख्या 

i, सदर संस्थेमध्ये १० वर्षाखालील बालक- बालिका एकत्र ठेवण्यात येतात काय? 
होय/नाही 
जर होय असेल तर आजच्या दिवशी उपस्थित बालकांची संख्या ........................ 

॥. ५ते१० वयोगटातील बालकांसाठी झोपण्याची आणि आंघोळीची स्वतंत्र व्यवस्था आहे काय? 
होय/नाही 

iv. बालकांचे खाळील वयोगटानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे काय? खालील 
वयोगटातील बालकांची संख्या द्यावी 


॥. १२-१८ वर्ष ---------- 
॥ संस्थेत ०-५ वयोगटातील बालके राहतात काय? असल्यास संख्या --------- 


iv. १८ वर्षावरील वयोगटातील बालके राहतात काय होय/नाही असल्यास संख्या द्यावी ------- 


४. चालु महिन्यातील दाखल बालकांची संख्या --- ------------------ 
vi. निघुन गेलेल्या /मुक्‍त केलेल्या बालकांची संख्या --- ------------------ 
५. चालु महिन्यातील बाल कल्याण समिती/बाल न्याय मंडळाने संदर्भीत केलेल्या बालकांची 
संख्या --------- 
vii, चालु महिन्यातील बाल कल्याण समिती/बाल न्याय मंडळासमारे सादर केलेल्या बालकांची 


ix. मागील महिन्याच्या अखेरच्या दिनांकास उपस्थित बालकांची संख्या 
>. विशेष काळजीची गरज असलेल्या बालकांची संख्या; तपशील द्यावा 
शै... GSS Ld eM केलेल्या योजता a ne on ene ene 


xi. We TOGA वैयक्‍तीक काळजी आराखडा तयार करण्यात आला आहे? होय/नाही 
xii, सदरचा आराखडयाची अंमलबजावणी आणि सनियंत्रण करण्यात येते काय 


क. पायाभूत सुविधा 


सी सी टी व्ही कॅमेरे प्रवेशाजवळ लावण्यात आले आहे काय होय/नाही 
सुरक्षा व्यवस्था - पुरेश्ी/ अपुरी 
मुलांना सामावून घेण्याकरीता पुरेशी जागा होय/नाही 
खोल्यांची संख्या तपशिल 
आजाऱ्यांची खोली / वैद्यकिय कक्ष 
समुपदेशनाची खोली 
बालकांसाठी मनारंजन/कार्य कक्ष 
«७ केबल नेटवर्कसह टी व्ही संच आहे काय होय / नाही 
«७ किती वेळ बालकांना टी. व्हि. पाहण्यासाठी देण्यात | संध्याकाळी / कोणत्याही वेळेस 
येतो होय / नाही 
७ बालके बैठे खेळ खेळतात काय होय / नाही 
© कोणत्या खेळाचे साहित्य उपलब्ध आहे. होय / नाही 
७ बालके मैदानी खेळ खेळतात काय होय / नाही 
© खेळाकरीता साहित्य / वस्तू उपलब्ध आहेत काय  । होय / नाही 
© बालके सहल/ सफरीसाठी जातात काय होय / नाही 
«७ नामांकित व्यक्तिबरोबर संवाद साधतात काय होय / नाही 
७ मनोरंजनासाठी खोली उपलब्ध आहे काय 
स्वंयपाकगृह / जेवणाची खोली होय / नाही 
७ स्वंयपाक करण्याची जागा आणि धान्य साठवण्याची । होय / नाही 
जागा स्वतंत्र आहे काय 
७ प्रत्येक बालकाला स्वतंत्र ताट, वाटी, पेला मिळतो । होय / नाही 
काय होय / नाही 
७ स्वंयपाकाची भांडी पुरेशी आणि स्वच्छ आहेत काय । होय / नाही 
« संस्थेमध्ये फ्रिज आहे काय होय / नाही 
« संस्थेमध्ये ओव्हन आहे काय होय / नाही 
© स्वंयपाकगृहात गॅस स्टोव्ह आहे काय होय / नाही 
« संस्थेमध्ये धुरासाठी चिमणी आहे काय सुरक्षित / मुलांपासून दूर 
© संस्थेमध्ये गॅस सिलेंडरची व्यवस्था कुठे करण्यात  । होय/ नाही 
आली आहे. होय / नाही 
« धुण्यासाठी आणि स्वंयपाकासाठी पुरेशी पाणी होय / नाही 


व्यवस्था आहे काय 
संस्थेमध्ये पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था आहे 
काय (RO) 


Ce fo यंत्राद्वारा किंवा स्वंयपाकीद्वारा करण्यात 
येतो. 


बालकांसाठी स्वच्छतागृहे व स्नानगृहांची संख्या 


फ्लड कार्यरत आहे काय होय / नाही 
वॉश बेसिनचे नळ कार्यरत आहेत काय होय / नाही 
जमीन निसरडी आहे काय होय / नाही 
निचरा होतो काय होय / नाही 
निचरा बंद आहे काय होय / नाही 
कपडे व टॉवेल वाळत घालण्यासाठी व्यवस्था आहे होय / नाही 
काय होय / नाही 
जाळे स्वच्छ करण्यात येतात काय होय / नाही 
दारांना कड्या आहेत काय होय / नाही 
दरवाजांना झलक छिद्र आहे काय एकदा किंवा दिवसातून त्योपक्षा 
बालकाच्या आंघोळीची वारंवारता काय आहे. जास्त 
पाणी पुरेसे उपलब्ध आहे काय होय / नाही 
बादली व मगांची संख्या पुरेशी आहे काय होय / नाही 
प्रत्येक बालकास स्वच्छतेची साधणे स्वतंत्र देण्यात | होय / नाही 
आली आहेत काय 

धुण्याची पावडर किंवा साबण देण्यात येतो काय होय / नाही 
बालके स्वत:चे कपडे धुतात काय होय / नाही 
धोबी उपलब्ध आहे काय होय / नाही 
वॉशिंग मशिन चाळू स्थितीत आहे काय होय / नाही 
मैदानी खेळाकरिता खुली जागा 

वर्ग खोली 

व्यवसाय प्रशिक्षणाकरिता जागा 

संस्थेमध्ये बालस्नेही दरवाजे आहेत काय होय / नाही 


संस्थेमध्ये किती वेळा झाडणे व पुसण्याची कामे केली 


दिवसातून दोन वेळा किंवा 


जातात त्यापेक्षा अधिक 
शाळेच्या वेळेत बालके स्वच्छतेच्या कामात सहभागी | होय / नाही 
होतात काय 

बालकांकरिता कुलर हिटर सुविधा उपलब्ध आहे काय | होय / नाही 
दरवाजे आणि खिडक्याची योग्य देखभाल होते काय | होय / नाही 
खोली आणि निवास व्यवस्था हवेशीर आहे काय होय / नाही 
वीज नसताना पंखे आणि दिवे चाळू राहण्यासाठी | होय / नाही 


पर्यायी व्यवस्था आहे काय 


« संस्थेचा बाह्य परिसर स्वच्छ, रम्य आणि बालमेत्रीपुर्ण | होय / नाही 
आहे काय 
al पुरविण्यात येणारे कपडे / बिछाना /कपाटे / लॉकर 
/प्रसाधने होय / नाही 
© RGA sil आकारमानानुसार कपडे देण्यात | होय / नाही 
येतात काय शिवून किंवा विकत 
«७ आंतरवस्र बदलण्याची वारंवारता होय / नाही 
७ नवीन कपडे शिवून घेतले किंवा विकत घेतले होय / नाही 
« प्रत्येक बालकाला स्वतंत्र गादी देण्यात आली आहे | होय / नाही 
काय होय / नाही 
«७ गाद्या आणि उड्या स्वच्छ आहेत काय होय / नाही 
७ बालकाला स्वतंत्र कपाटे देण्यात आली आहेत काय । होय / नाही 
«७ बेडशीट आणि चादरी उपलब्ध आहेत काय मासीक / त्रैमासिक 
«७ हिवाळ्याकरिता ब्लँकेट उपलब्ध आहेत काय होय / नाही 
«७ बालक संस्थेत दाखल होण्याच्या वेळी किती सेट दिले | होय / नाही 
जातात 
७ नविन कपडे देण्याची वारंवारता 
७ दिलेले सेट एकाच रंगाचे किवा वेगळ्या रंगाचे आहेत 
काय 
© बालकाच्या वैयक्तिक वस्तू ठेवण्याकरिता स्वतंत्र 
ळॉकर आहे काय 
बालकाला पुरविलेल्या इतर वस्तू ------------------------------------------------------ 


ड) बालकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा 


७ वैद्यकिय सुविधा / आरोग्य पत्रिका सुविधा ----------------------------------------- 


७. Se आहार Lele eS ०-० a is et 


«७ बालकांची दिनचर्या 


वेळ कृती / कार्यक्रमाची रुपरेषा 


सकाळ 


दिवसा 


दुपारी 


संध्याकाळी 


रात्री 


७ संगणक / इंटरनेट / दुरध्वनी संच 


७ संगणकावर इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे काय होय / नाही 
७ सदर सुविधा कार्यरत आहे काय होय / नाही 
७ सुविधा बालकांना वापरण्यास परवानगी आहे काय होय / नाही 
७» दुरध्वनीसंच केवळ कार्यालयीन कामकाजासाठी आहे काय होय / नाही 
«७ दुरध्वनीसंच बालकांना वापरण्यास परवानगी आहे काय निश्चीत वेळेत/ आवश्‍यकता 
भासेल तेंव्हा 
७ चाईल्ड लाईन क्र. १०९८ दुरध्वनी संचाजवळ दर्शनी भागात लावण्यात 
आला आहे काय होय / नाही 
«७ समुपदेडान / मार्गदर्शन सुविधा/ विशेष शिक्षक /भौतिक चिकीत्सा तज्ञ इ --------------- 


ई कर्मचारी तपशिल 


अ.क्र. | नांव पद्नाम रुजू झाल्याचा भेटीच्या  वेळीची | शोरा 
दिनांक उपस्थिती 


फ) बाल समिती / व्यवस्थापन समिती 


७ बाल समिती गठीत करण्यात आली आहे काय 

७ वयानुसार बाल समित्या 

७ बाल समितीच्या बैठकीची वारंवारता 

७ व्यवस्थापन समितीचे गठण करण्यात आले आहे काय 

७ व्यवस्थापन समिती गठणाचा दिनांक व बैठकीची वारंवारता 


७ मागील वर्षाचे लेखा परिक्षण अहवाल आहेत काय 


मागील वर्षाचे संस्थेच्या कार्यक्रमाचे वार्षिक अहवाळ आहे काय 
संस्थेकडून शासनाच्या इतर योजना राबविण्यात येतात काय किंवा 
संस्थेला शासनाच्या इतर कोणत्या योजनेंतर्गत अनुदान मिळते काय 


होय असल्यास तपशिल द्यावा 


क) ठेवण्यात आलेले अभिलेखे 


होय / नाही 
होय / नाही 
होय / नाही 
होय / नाही 


होय / नाही 
होय / नाही 
होय / नाही 


कर्मचारी हजेरी नोंदवही 


बालकांची हजेरी नोंदवही 


केद्रीय प्रवेशा नोंदवही 


वैयक्‍तिक व्यक्‍्तिविकीत्सा नस्ती वैयक्तिक काळजी 
आराखड्यासह 


बाल कल्याण समिती / बाल न्याय मंडळ यांचेशी संपर्क 


बालकांचे सुचना पुस्तक 
बालकांची सुचना पेटी 
वैद्यकिय नस्ती / वैद्यकिय पत्रिका 


मासीक पाळी नोंदवही 


वैयक्तिक वस्तू नोंदवही 


व्यवस्थापन समिती इतिवृत्त नोंदवही 
बाल समिती इतिवृत्त नोंदवही 
आहार नोदवही 

इतर अन्य अभिलेखे 


se bbb et bbb पपी bbb bt te 


